स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील ९२ नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी 
केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्यातील निधीचा 
दुसरा हप्ता वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा: 
१) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 
२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.४३/नवि-३४,दि. 39.03.2090. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ 
४) केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नगरीकार्य मंत्रालयाचे आदेशा क्रमांक १/७/२०१५-७8॥/॥ [Computer 

No. ३१०४७०६], दिनांक १३.०९.२०१९. 


शासन निर्णय: 
देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 


चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शाहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्य शासनामार्फत मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने ९२ शहरांचे रुपये ३१८,०२,००,०००/- (Gal अठरा कोटी 
दोन लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीचे प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात आले होते. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. ४ 
येथील दिनांक १३.०९.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा रुपये १०८,८०,००,०००/- 
(एकशे आठ कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) पैकी दुसरा हप्ता म्हणून रुपये ५४,४२,००,०००/- (चोपन्न कोटी बेचाळीस लक्ष 
फक्‍त) एवढा निधी राज्यास वितरीत केला आहे. 


३. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील ९२ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी राज्यासाठी वितरीत केलेला दुसरा हप्त्याचा निधी रुपये ५४,४२,००,०००/- 
(रूपये चोपन्न कोटी बेचाळीस लक्ष फक्त) त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा रूपये ३६,२८,१८,०००/- (रूपये छत्तीस 
कोटी अठ्ठाविस लक्ष आठरा हजार फक्त) असा केद्र व राज्य हिऱ्याचा मिळून एकूण रूपये ९०,७०,१८,०००/- 
(रूपये नव्वद कोटी सत्तर लक्ष आठरा हजार फक्त ) इतका निधी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
वितरीत करण्यास झासन मान्यता देत आहे. सदरचा खर्च पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार संबंधित 
लेखाशिर्षासमोर दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात 
आलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली 
निधी रूपये 
आ) | महानगरपालिकांना 
| मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८० सर्वसाधारण, ५,३८,००,०००/- 
१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (co) (७६) स्वच्छ भारत । (रूपये पाच कोटी अडतीस लक्ष 
अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा ७५%), ३१, फक्‍त) 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत 
२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (Co) सर्वसाधारण, ३,५८,६८,०००/- 
१९१, महानगरपालिकांना सहाय्य, (cc) (oo) स्वच्छ भारत । (रूपये तीन कोटी ser लक्ष 
अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, AGUS फक्त) 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत 
ब) | नगरपरिषद 
श्‌ मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८० सर्वसाधारण, ४८,७७,६९,०००/- 
१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत (रूपये अठ्ठेचाळीस कोटी 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | सत्याहत्तर लक्ष एकोणसत्तर 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत हजार फक्त) 
२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, ३२,५१,९५,०००/- 
१९२, नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (रूपये बत्तीस कोटी एकावन्न 
नगरपरिषदांना सहाय्य (राज्य हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | लक्ष Gerad हजार फक्त) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत 
क) | नगरपंचायतींना 
i मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, २६,३२,०००/- 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (रूपये सव्वीस लक्ष बत्तीस हजार 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने फक्‍त) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत 
२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १७,५५,०००/- 
१९३, नगरपंचायतींना सहाय्य, (००) (०४) स्वच्छ भारत अभियानासाठी (रूपये सतरा लक्ष बत्तीस 
नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने पंचावन्न हजार फक्त) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत 
४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून धनादेश प्राप्त करून घेण्यात यावा. सदर निधीचे वाटप या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही राज्य अभियान 
संचालक यांनी करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 


ष्‌. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ 
एप्रिल, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ अन्वये 
३१, वेतनेत्तर सहाय्यक अनुदाने या बाबी खालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ ते १८ पैकी ७ (१)आ, ७(३), ७(४) या प्रकरणी लागू नाही. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्रमांक ७(२) बाबत नमूद करण्यात येते की, केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या हिऱऱ्याचा 
निधी वितरीत करावयाचा असल्याने त्यामधून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून येणे असलेली रक्‍कम समायोजित 
करणे शक्‍य नाही. तसेच सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक ७ (५,६,७,८,९) मध्ये नमूद अटींची पूर्तता 
करण्यात आली आहे. 


७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ च्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक २, ३ या प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत नमुद 
करण्यात येते कि, ही योजना केंद्र पुरस्कृत बाह्य सहाय्यित योजना नाही, तथापि केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त 


झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: अनौ-३३२/अर्थोपाय, दिनांक १६/०९/२०१९ अन्वये 
करण्यात आली आहे. 


८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ रोजीच्या 
परिपत्रकासोबतच्या UR ies अनुक्रमांक ३ च्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते कि, सदर योजनेच्या 
स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच सदर दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 
रोजीच्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी सुचीमधीळ अनुक्रमांक १, २, 
३,४ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या अटींची पुर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ८ संदर्भातील तपासणी 
gales अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील लागू असलेल्या उर्वरित सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. 


९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ मधीळ ७ (१) 
अ अन्वये ३१ वेतनेत्तर सहायक अनुदाने या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाळे आहेत. 
सदर शासन निर्णयान्वये एकूण रूपये ९०,७०,१८,०००/- (रूपये नव्वद कोटी सत्तर लक्ष आठरा हजार फक्त) 
इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


१०. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:अनौ-३३२/अर्थोपाय, दिनांक 
१६/९/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१८१४२५४४०६२५ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Cc Av AD -0 


१०. 
११: 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


ae Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
Aj | t S a h e b fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=becSdbdaas2955626b8257F1 105a8a62ddbd1337948a428b 
Palwe =. यी 
(अजित पालवे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा .राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, महानगरपालिका, जळगांव 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत 

निवडनस्ती, नवि-३४ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 


शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११६(६)/नवि-३४, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र-अ 
(रूपये कोटीत) 
राज्याचा 
केंद्राचा केंद्राने । राज्याचा ao ae 
és ae प्रकल्पाची करण्यात | वितरीत 
TAH. शहराचे नाव मंजूर किंमत अनुज्ञेय वितरीत अनुज्ञेय तिकीट 
मंजूर किंमत हिस्सा येणारा । करण्याचा 
स्सा | दुसरा हफ्ता | हिस्सा 
दुसरा निधी 
हफ्ता 
महानगर पालिका 
be oa जळगांव ३०.७५१६ १०.७६३१ 4.3200] ७.१७५७| ३.५८६८ | ८.९६६८ 
नगरपरिषद 
a अहमदपूर २.९१९२ १.०२१७ 0.4908 | ०.६८१२। ०.३४०६ | ०.८५१४ 
२ | अकोट ५.१५८१ १.८०५३ 0.8029] 9.203§ | ०.६०१८ | १.५०४५ 
३ | आळंदी ३.३७६१ १.१८१६ ०.५९०८ | ०.७८७८। 0.3938 | ०.९८४७ 
४ | अलिबाग १.२१७९ ०.४२६३ ०.२१३१| 0.2282] 0.9829 | ०.३५५२ 
५ | अमळनेर ५.०५०२ १.७६७६ ०.८८३८। 9.9028 | ०.५८९२। १.४७३० 
६ | अंबड १.६८४८ ०.५८९७ ०.२९४८ | 0.3939] ०.१९६६ | ०.४९१४ 
७ ।अंबाजोगाई ४.९८५५ १.७४४९ 0.2024] १.१६३३। 0.4290] १.४५४१ 
आवी २.२८९२ ०.८०१२ ०.४००६ | 0.4382 | 0.2609 | ०.६६७७ 
बदलापूर १०.३८३८ ३.६३४३ 9.2992} 2.8230] १.२११५। ३.०२८७ 
| 9 भद्रावती २.३८७१ ०.८३५५ 0.8499] o.4490] 0.2024] ०.६९६२ 
हि WR 9.049§ ०.३६८० ०.१८४० ०.२४५४ ०.१२२७ ०.३०६७ 
१२ । भोकरदान १.६०३१ ०.५६११ ०.२८०५ | ०.३७४१। ०.१८७०| ०.४६७६ 
१३ । भोर १.९९११ ०.६९६९ 0.3409 | ०.४६४६। ०.२३३४ | ०.५८३४ 
१४ । ब्रम्हपूरी १.७७६७३ ०.६१८६ ०.३०९३ | ०.४१२४। ०.२०६२। ०.५१५५ 
१५ | बुलढाणा ४.५३७२ १.५८८० ०.७९४० | 9.0429] ०.५२९४  १.३२३४ 
१६ । चौपडा ३.६८७१ १.२९०५ 0.8842 | ०.८६०४। ०.४३०२ | १.०७५४ 
१७ । धामणगाव १.३६२८ ०.४७७० ०.२३८५ | 0.3920] 0.9480 | ०.३९७५ 
१८ | देवळी १.४६०१ ०.५११० ०.२५५५। 0.3809] ०.१७०४|। ०.४२५९ 
१९ । देसाईगंज १.३०३३ ०.४५६१ ०.२२८१।॥ 0.3089] ०.१५२१| ०.३८०१ 
२० | देऊळगाव राजा २.८८६९ १.०१०४ ०.५०६८ | ०.६७३६। 0.3308] ०.८४४७ 
२१ । feat २.८८२५ १.००८९ ०.५०४४ ०.६७२६ ०.३३६३ | ०.८४०८ 
२२ «| एरंडोल २.६२७२ ०.९१९५ ०.४५९८ | 0.6930 | 0.3084] ०.७६६३ 
२३ । गंगापूर १.५०७९ ०.५२७८ ०.२६३९ | 0.3498 | ०.१७५९ | ०.४३९८ 
२४ | गेवराई ३.३६६३ १.१७८२ 0.4289] 0.0244] ०.३९२८। ०.९८१९ 
२५ | हिंगणघाट ४.६३१८ १.६२११ ०.८१०६ | १.०८०८। ०.५४०४| १.३५१० 
२६ «| इंदापूर २.०३५७ ०.७१२५ 0.3462 | ०.४७५०| 0.2304 | ०.५९३८ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 


राज्याचा 
केंद्राचा केंद्राने । राज्याचा il Sen 
क oe प्रकल्पाची करण्यात | वितरीत 
अनु.क्र. शहराचे नाव मंजूर किंमत अनुज्ञेय वितरीत अनुज्ञेय करणाया 
मंजूर किंमत ae येणारा । करण्याचा 
स्सा । दुसरा हफ्ता | हिस्सा 
दुसरा निधी 
हफ्ता 
२७ | जळगाव-जामोद २.१४६९ ०.७५१४ ०.३७५७ | 0.4090] ०.२५०५ | ०.६२६२ 
२८ | जामनेर २.६७२८ ०.९३५५ ०.४६७७| 0.8230] ०.३११८ | ०.७७९६ 
२९ । जितूर ३.१७२९ १.११०५ ०.५५६९ | ०.७४०४।॥ ०.३७१३| ०.९२८१ 
२० जुन्नर २.१५३६ ०.७५३८ ०.३७६९ ०.५०२५ 0.2493 ०.६२८१ 
३१ । कागल १.६४९२ ०.५७७२ ०.२८८६ | 0.3282 | ०.१९२४॥ ०.४८१० 
३२ | कन्हान-पिपरी १.०६३४ ०.३७२२ ०.१८६१| ०.२४८१ ०.१२४१ | ०.३१०२ 
३३ ।कन्नड २.३८११ ०.८३३४ 0.8989 | 0.444§ | ०.२७७८।॥ ०.६९४५ 
३४ ।कराड ६.३१९७ २.२११९ १.१०५९ | 4.889] 0.9303] १.८४३३ 
३५ ।कर्जत 9.2203 ०.४५१६ ०.२२५८ | ०.३०११। ०.१५०५| ०.३७६३ 
३६ । करमाळा २.०३०१ ०.७१०५ ०.३५५३ | 0.8030] 0.2388 | ०.५९२१ 
३७ । काटोल १.७७९७७ ०.६२९२ ०.३१४६ | 0.8984] ०.२०९७। ०.५२४३ 
३८ खापा | १.१७२० ०.४१०२ 0.2049] 0.2934] ०.१३६७|। ०.३४१८ 
३९ | खोपोली ३.२७९४ १.१४७८ ०.५७३९ ०.७६५२। ०.३८२६। ०.९५६५ 
go | खुलदाबाद १.४४५८ ०.५०६० ०.२५४६ | ०.३३७४। ०.१६९८।॥ ०.४२४४ 
४१ | कोपरगांव ४.९११३ 9.1990 0.2424] -9.98g0] 0.4930 | १.४३२५ 
४२ | कुंडलवाडी १.३०२० ०.४५५७ ०.२२७९ | 0.3032 | ०.१५१९|। ०.३७९८ 
४३ । कुडूवाडी २.२६९५ ०.७९४३ ०.३९७२| ०.५२९६| ०.२६४८ | ०.६६२० 
४४ | कुरुंदवाड २.५३४२ ०.८८६९ ०.४४३५ | 0.4893 | ०.२९५६ | ०.७३९१ 
BY लोहा १.९००० ०.६६५० ०.२२४१ ०.४४२३३ ०.२२२७ ०.५५६९ 
४६ । लोणावळा १०.१९०० १.३८४८ ०.६९२४ | 0.8232] ०.४६१६| १.१५४० 
४७ | Hatt ०.९४९८ ०.३३२४ ०.१६६२ | ०.२२१६|। ०.११०८ | ०.२७७० 
४८ | मांजलगांव ३.१८२३ १.११३८ ०.५५६९ ०.७४२६ 0.31093 | ०.९२८२ 
४९ | मलकापूर (बुलढाणा) ४.०३७८ १.४१३२ ०.७०६६ | 0.8822} ०.४७११| १.१७७७ 
yo । मलकापूर(कोल्हापूर) ०.६२३२ ०.२१८१ 0.9089 | 0.9848 | ०.०७२७ | ०.१८१८ 
५१ ।मनवथ २.७५८६ ०.९६५५ ०.४८२८। ०.६४३७| ०.३२१९| ०.८०४६ 
५२ | मेहकर ३.४१२९ १.१९४५ ०.५९७२। ०.७९६४। 0.3822] ०.९९५४ 
५३ | मोवाड ०.७२७९ ०.२५४८ ०.१२९० | ०.१६९९|। ०.०८६०। ०.२१५० 
५४ | मुदखेड १.७००६ ०.५९५२ ०.२९९२। ०.३९६८ | ०.१९९५। ०.४९८७ 
yy । मुरुड १.२९९६ ०.४५४९ ०.२२७४ | 0.3033 | ०.१५१६ | ०.३७९१ 
५६ । नंदुरबार ९.३७७१ ३.२८२० १.६४१० | २.१८८१ १.०९४१ | २.७३५० 
५७ | नरखेड १.५९८७ ०.५५९५ ०.२७९८ | 0.3030] ०.१८६५। ०.४६६३ 
५८  । नेर ३.०४१३ १.०६४४ 0.4322 | ०.७०९७। ०.३५४८ | ०.८८७१ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 


राज्याचा 
केंद्राचा केंद्राने । राज्याचा lla Se" 
क oe प्रकल्पाची करण्यात | वितरीत 
अनु.क्र. शहराचे नाव मंजूर किंमत अनुज्ञेय वितरीत अनुज्ञेय करण्याचा 
मंजूर किंमत ae येणारा । करण्याचा 
स्सा । दुसरा हफ्ता | हिस्सा 
दुसरा निधी 
हफ्ता 
५९ | पैठण २.१९४६ ०.७६८१ 0.3289] 0.4929] ०.२५६०। ०.६४०१ 
६० । पंढरपूर ९.४२९३ ३.३००३ १.६५०१ | २.२००३ | १.१००१| २.७५०२३ 
६१ पन्हाळा ०.३२०० 0.9920 ०.०५६० ०.०७४७ 0.03193 0.0833 
६२ पारोळा २.९७२० १,०४०२ ०.५२०१ 0.8834 ०.३४६८ ०.८६६९ 
६२ परतूर 9.4023 ०.५२५८ ०.२६२९ ०.३५०६ ०.१७५३ ०.४३८२ 
६४ । पाथरी २.३२३१ ०.८१३१ ०.४०६६ | 0.4829] 0.2090 | ०.६७७६ 
६५ । पेण २.५३२३ ०.८८६३ ०.४४४८ | ०.५९०९। ०.२९६५| ०.७४१३ 
६६ । फलटण ५.४०३० १.८९१० 0.8809] 9.2802] 0.8394] १.५७८६ 
६७ | पुलगांव २.५०७९ ०.८७७८ 0.8328 | 0.4242] ०.२९२६। ०.७३१५ 
६८ | रहिमतपूर १.२५२५ ०.४३८४ 0.2982 | ७२९९३ | 0.9889] - ०.३६५३ 
६९ । रामटेक १.६९३० ०.५९२६ ०.२९६३ | 0.3849] ०.१९७५ | ०.४९३८ 
७० । रावेर २.६५३५ ०.९२८७ ०.४६४४ | ०.६१९२ ०.३०९६ | ०.७७३९ 
७१ | सांगोले ३.१०१३ १.०८५५ 0.4829 | ०.७२३७| 0.39 | ०.९०४६ 
७२ | सासवड ३.२३८७ १.१३३५ ०.५६६८। 0.6449] 0.3008] ०.९४४६ 
७३ | सातारा १५.३४८१ ५.०४८२ 2.4289] ३.३६५६। १.६८२८। ४.२०६९ 
७४ । शहादा ५.३७९९ १.८८३० ०.९४१५ | १.२५५४। ०.६२७७। १.५६९२ 
७५ | ठोगांव ३.९९७२ १.३९९० ०.६९९५ | ०.९३२७। ०.४६६४। १.१६५९ 
७६ | सिल्लोड २.७५४४ ०.९६४१ 0.8220] 0.4829] ०.३२१४ | ०.८०३४ 
७७ । सिदखेडराजा १.४८८२ ०.५२०९ ०.२६२० | ०.३४७३ ०.१७४७ | ०.४३६७ 
७८ =| सोनपेठ १.५८३४ ०.५५४२ ०.२७७१ 0.384] ०.१८४७| ०.४६१८ 
७९ । उमरखेड ३.०६६४ १.०७३२ ०.५३६६ | 0.9944} 0.3492 | ०.८९४४ 
८० | वडगांव कसबा २.६९७० ०.९४४० ०.४७३६ | 0.8283 | ०.३१५७) ०.७८९३ 
८१ । वैजापूर २.२७८६ ०.७९७५ 0.3820] 0.4399] ०.२६५८ | ०.६६४६ 
८२ | वरणगांव २.६६२१ ०.९३१७ ०.४६५९ |) 0.8292 | ०.३१०६।॥ ०.७७६५ 
८३ ।वाई ३.१४९६ १.१०२४ ०.५५१२। 0.0382 | 0.3804] ०.९१८७ 
८४ | वानाडोंगरी १.५१०५ ०.५२८७ ०.२६४३ | 0.3424] ०.१७६२ | ०.४४०६ 
८५ ।वर्धा ४.४०८६ १.५४३० ०.७७१५ | 9.0220] ०.५१४४ | १.२८५९ 
८६ वरोरा ३.०२५४ १.०५८९ ०.५२९४ ०.७०६० 0.3430 0.2028 
८७ | वरुड २.८२४५ ०.९८८६ ०.४९४३ | 0.8489] ०.३२९५| ०.८२३८ 
८८ | वाशिम ५.१७२९ १.८१०५ ०.९०६९ | 9.2009] ०.६०४६। १.५११५ 
८९ | यवतमाळ 92.2983 ४.२९७८ २.१५०५| २.८६५३। '१.४३३७। ३.५८४२ 
९० | येवला ४.४६९० १.५६४२ ०.७८२१।॥ १.०४२८ | ०.५२१४। १.३०३५ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.११२(६)/नवि-३४ 


राज्याचा 
ee ae वितरीत एकूण 
केंद्राचा केंद्राने राज्याचा , a Se 
क oe प्रकल्पाची करण्यात | वितरीत 
अनु.क्र. शहराचे नाव मंजूर किंमत अनुज्ञेय वितरीत अनुज्ञेय Shabu 
मंजूर किंमत येणारा =| करण्याचा 
हिस्सा | दुसरा हफ्ता | हिस्सा 
दुसरा निधी 
हफ्ता 
नगर पंचायत 
| भै] महादुला १.५०३८ ०.५२६३ ०.२६३२| 0.3402] ०.१७५५। ०.४३८६ 
एकूण ३१८.०१९४ | 902.2093 | ५४.४२००| ७२.५३७८ | ३६.२८१८ | ९०.७०१८ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


